एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : -८ मे,२०२४ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/ अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४. 
2) केंद्र शासनाने पत्र क्रमांक 9)-॥-१४/२/२०२४-९७॥)-॥, दिनांक २९.३.२०२४ 
3) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/२०२४-२५/२१५९, 
दिनांक १६.४.२०२४ 
४) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/२०२४-२५/२१६१, 
दिनांक १६.४.२०२४ 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासनाने अंगणवाडी केद्रांकरिता फर्निचर / इक्विपमेंट, जिल्हा कक्षाचा इंधन /वाहन खर्च व “पोषण भी 


पढाई भी” अंतर्गत प्रशिक्षण या बाबीकरिता संदर्भाधीन पत्रान्वये मंजुर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत त्याचप्रमाणे एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ४ येथील सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये 
रकाना क्रमांक-३ येथे नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ९७१४.५० 


लाख (अक्षरी रुपये सत्यान्नव कोटी चौदा लाख पन्नास हजार फ़क्त) एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/उद्दिष्// संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पिय या आदेशान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेला निधी 
२०२४-२५ 
ha] 2 3 PB 


. | २२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प 
(0¢(09) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 

(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ १९०९ , 3000,00 १६०९.५० 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.६ 


2. 


(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प 
(०८(०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ १९१८, 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


2000,00 


4093.00 


(०८(०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधरण खर्च) (अतिरीक्त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) २२३६ १९४५ 


०३- अतिकालीक भत्ता 


३.०० 


०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 


५२.५० 


११- देझ्ांतर्गत प्रवास खर्च 


२००.०० 


१२- कार्यालयीन wa 


२६६.०० 


१४- भाडे पट्टी व कर 


५००.०० 


१७- संगणक खर्च 


४०.२५ 


२४- पेट्रोल, तेळ व वंगण 


४.०० 


एकूण (३) 


१०६५.७५ 


(००)(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

२२३६ १९७२, 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४२००.०० 


४२००.०० 


(00)(03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(राज्य हिस्सा ४०%) 

२२३६ १९८१, 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


२८००,०० 


2€00,00 


(00)(0&) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 

२२३६२१७३, 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


२२९०.७९ 


एकुण सर्व 


२८९९१.८४ 


९७१४.५० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.६ 


२. केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीनुसार अंगणवाडी केद्रांकरिता फर्निचर / इक्विपमेंटसाठी केंद्र 


हिस्सा रु. ५३.०६७ कोटी व त्यास समरूप राज्य हिस्सा रु. ३५.३७८ कोटी, इंधन/वाहन खर्च करिता केंद्र हिस्सा रु. 
९१.८० लाख व त्यास समरूप रु. ६१.२० लाख व “पोषण भी पढाई भी” अंतर्गत प्रशिक्षण याकरिता केंद्र हिस्सा रु. ४.११ 


कोटी व त्यास समरूप राज्य हिस्सा रु. २.७४ कोटी याप्रमाणे एकूण केंद्र हिऱ्याकरिता रु. ५८.०९५० कोटी व त्यास 


समरूप राज्य हिऱ्याकरिता रु. ३८.७३ कोटी असा एकूण रु. ९६.८२५ कोटी याप्रमाणे उपलब्ध करून दिलेला निधी 
तात्काळ SNA खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी. 

३. “पोषण भी पढाई भी” या नवीन घटकावर प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर निधी 
उपयोजनात आणण्यात यावा. त्याचप्रमाणे वरीलप्रमाणे निधी विहित नियमानुसार उपयोजनात आणण्याची 
कार्यवाही आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी करावी. 

४. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२३/का.१४७२, दिनांक १२.०४.२०२४ 
तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११७/ व्यय-६, दिनांक २४.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०८११०१३७९७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Vi LA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6f 
RA M D AS a70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialNumber=C8B1E52C5C4F922ABGEB7AOB 


seri 
44101C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE34 
6802, cn=VILAS RAMDAS THAKUR, 
Date: 2024.05.09 14:26:39 +05'30' 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 


3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 


४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सवी, 


६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी), 
७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.६ 


८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


९) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई, 


qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


